पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यंत्रणेची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय खाद्य निगम 
पासून रास्त भाव दुकानांमधून धान्याचे वितरण 
होण्यापर्यंतच्या कार्यपध्दतीचे वेळापत्रक विहित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक: कंत्राट-१११८/प्र.क्र.६३/नापु १६-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: १८ मे, २०१८. 

परिपत्रक : 

लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या यहास्वी अंमलबजावणीसाठी त्याचप्रमाणे,पुरवठा यंत्रणेचा 
योग्य समन्वय रहावा व परिणामी लाभार्थ्यांना खात्रीशीर व वेळेवर धान्याचा पुरवठा व्हावा म्हणून विभागाने पुरवठा 
साखळी व्यवस्थापन आज्ञावलीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
२. सबब, संपूर्ण पुरवठा साखळी व्यवस्थापन प्रणालीचे कार्यान्वयन सुरळीत व्हावे परिणामी लाभार्थ्यांना 
अन्नधान्याचा पुरवठा खात्रीशीर व विहित वेळेत व्हावा यासाठी, भारतीय अन्न महामंडळाच्या बेसडेपोतून धान्याची 
उचल करण्यापासून ते शिधावाटप दुकानांमधून धान्याचे वितरण होईपर्यंतच्या सर्व प्रक्रियेची सुनियंत्रित 
वेळापत्रकामध्ये आखणी करण्याची व या वेळापत्रकाची कठोरपणे अंमलबजावणी करुन घेण्याची आवश्‍यकता 
निर्माण झालेली आहे. यासाठीचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे :- 
पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याची वाहतुक कार्यान्वित असलेल्या ठिकाणी:- 

१) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी नियतनाच्या महिन्याच्या आधीच्या महिन्याच्या पहिल्या 
आठवड्यात १ ते १० तारखेपर्यंत (किमान एक महिना आधी) भारतीय अन्न महामंडळाकडून वितरण 
आदेश (DO) WIT करुन द्यावेत. त्याकरिताची कार्यवाही त्या आधीच्या आठवडयात पूर्ण करावी व 
तात्काळ उचल सुरु करावी. 

२) जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी नियतनाच्या महिन्याच्या आधीच्या महिन्याच्या १५ ते २० तारखेपर्यंत 
भारतीय अन्न महामंडळाकडील संपूर्ण नियतनाची उचल होऊन ते धान्य जिल्ह्याच्या शासकीय 
गोदामांमध्ये जमा झाल्याची खातरजमा करावी. 

३) तालुका पुरवठा कार्यालयांनी नियतनाच्या महिन्याच्या आधीच्या महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत 
शिधावाटप दुकानदारांकडून परमीटच्या रकमा जमा करुन घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत 
पूर्ण करावी. 

४) दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३(१) नुसार तालुक्यांची 
झोननिहाय विभागणी करुन त्यानुसार वाहतुकीचे मार्ग निर्धारित करावेत व त्यानुसार वाहतुकीचे 
नियोजन करावे, SAT सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, जिल्हा/तालुका पुरवठा कार्यालयांकडून 
या शासन निर्णयाची अंमलजबावणी अद्यापही झालेली दिसून येत नाही. त्यामुळे दुसर्‍या टप्प्याच्या 
वाहतुकीचे योग्य रितीने नियोजन होत नाही. उपरोक्त मुद्दा क्र.३ नुसार कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर 
नियतनाच्या महिन्याच्या आधीच्या महिन्याच्या २१ तारखेपासून दुसर्‍या टप्प्याच्या वाहतूकीचे पास 
वाहतूकदारांना दररोज वितरीत करावेत व वाहतूक कार्यान्वित करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः कंत्राट-१११८/प्र.क्र.६३/नापु १६-अ, 


५) नियतनाच्या महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत अधिकाधिक दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचेल व १४ तारखेपर्यंत सर्व 
शिधावाटप दुकानांना १०० टक्के धान्याचा पुरवठा पूर्ण करण्यात यावा. 

३. मे महिन्यापासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये AePDS प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या 
प्रणाळीनुसार धान्याचे वितरण आधार पडताळणी करुन PoS मशीनद्वारे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या 
प्रणालीद्वारे होत असलेली Transaction mahafood.gov.in या website वर जनतेस पाहण्यासाठी उपलब्ध 
असल्याने याबाबतची जनतेची जागरुकता वाढलेली आहे. 
४. ही बाब विचारात घेऊन, सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी व तहसिलदार यांनी उपरोक्‍त वेळापत्रकानुसार 
धान्याची वाहतूक होऊन कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक महिन्याच्या १४ तारखेपर्यंत १०० टक्के धान्य दुकानांपर्यंत 
पोहोच करुन अंमलबजावणी करावी. 
५. जेजिल्हापुरवठा अधिकारी व संबंधित तहसिलदार हे उपरोक्त वेळापत्रकानुसार धान्याचे वितरण करणार 
नाहीत, अशा अधिकार्‍्यांविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१८१५३५४४७५०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. _ | 
Mahesh Dinkar 0000000000 


2.5.4.20=e9535c95dc1a6714290a6a1e084b3bb4cc266f7 
at h a 37f88ea4b79e3f83c4a7ca12d, cn=Mahesh Dinkar Pathak 


Date: 2018.05.19 10:56:19 +05'30" 


(महेश पाठक) 
प्रधान सचिव 


) विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

) संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई सर्व उपायुक्त (पुरवठा), 
) उप सचिव , परिवहन , गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

) सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 

qo) सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा), विभागीय आयुकत, कार्यालय 

११) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

१२) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 

१३) उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 
१४) वित्त विभाग ( व्यय ४), मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड नस्ती/नापु-१६अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


